मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे 
कार्यालयाकरिता संगणक व प्रिंटर्स खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीवाय-२०२३/प्र.क्र.२७/२३/३३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १० फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा: शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


शासन निर्णय- 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०१९ पार पडल्यानंतर कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या 
प्रादुर्भावामुळे घोषित लॉकडाऊनमुळे वित्त विभागाकडून संगणकसंच खरेदीवर बंदी घालण्यात आली होती. 
त्यामुळे मागील तीन वर्षापासुन निवडणूक शाखेकरिता संगणकसंच खरेदी करण्यात आलेले नाहीत. उपलब्ध 
सर्व संगणकसंचाचे अधिकारी/कर्मचारी यांना वाटप करण्यात आले असून, त्यांपैकी संगणकसंच निकामी 
झाल्यास दुरूस्ती करून वापरण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत एखादा संगणक नादुरूस्त झाल्यास नवीन 
संगणकसंच उपलब्ध करून देणे शक्‍य व्हावे, याकरिता नवीन संगणक व प्रिंटर्स खरेदी करणे आवश्‍यक 
असल्याने खालीलप्रमाणे नमूद विनिर्देश (Specifications) चे ५ संगणक (All in one) व ५ प्रिंटर्स तातडीने 


खरेदी करण्याकरिता प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 
(अ) संगणक (All in one) 


Parameters 


Specifications 


Processor Make 


Intel/AMD 


Processor Generation and Above 


Latest 


Processor Description 


Intel Core i3/i5/Ryzon 3/5 


Chipset Series 


H/Q/AMD_ Pro 500 


Graphic type Inteqrated 
Operating System (Factory Pre-Loaded) Windows 10 Profesional 
OS Certification Windows 
Type of RAM DDR4 

RAM Size (GB) Minimum 4/8 
RAM Speed (MHz) 3200/2666 
RAM Expandability upto 32/64 

Type of Drives used to populate the Intrnal Bays | HDD/SSD 
Total HDD Capacity (GB) 1000/512 
WiFi Yes 
Bluetooth Yes 


Number of Ethernet Ports 


Type of Ethernet Ports 


1 x (0५8७ Port 


Number of USB 3.2 Version or above 


4 


HDMI 


1 


Number of DP Ports minimum 


1 


LED Backlit Monitor Size 


Minimum 23.8 inches diagonal, 


FHD (1920x1080), IPS, Non 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीवाय-२०२३/प्र.क्र.२७/२३/३३ 


Inbuilt Camera, Speaker, Microphone with Port | Yes 

(USB 3.9 x9) 

Power Supply Capacity (Watt) Max_120 

ROHS Compliance, Windows,Linux Yes 

BEE/Energy Star for the given Model Yes 

Mouse Connectivity Wired 

Keyboard Connectivity Wired 

On Site OEM Warranty 8 Year) 3/5 years 

(ब) प्रिंटर्स 
Parameters Specifications 

Printer Technoloigy Laser/Inkjet 
Type of Printing mono 
Paper Size A4 


Print Speed per minute as per ISO/IEC 28938 in 


OA Oinn | ॥ >>> 


Minimum 20 PPM 


Duplexing feature Yes 
Wireless Connectivity Yes/No 
Number of Main paper Trays 1 
Bypass tray facility Yes 

On site OEM Warranty ९४७915) 3/5 


Resolution (Dpi) 


Minimum 1200x1200 dpi 


Processor Speed 


750 MHz or above 


Duplex Print Speed (IPM) 


18 


Network Connectivity es 
Network Interface, if available Ethernet _10/100 
If yes, Type of Wireless Connectivity No 
USB Port (४७७ | 


Each Main Paper Tray Capacity 


Minimum 250 


Yeild of the cartriage/Ink Tank/Ink Pack supplied 
with (Per set)-blackYeild ठा 
cartridge/Ink Tank/Ink Pack 
Machine as per ISO/IEC: 19752/2004€ for Black 
9Number of Prints) 


Printer the 


supplied — with 


Minimum 1000 


Duty Cycle/Month (No of Prints) 30000 
BIS Registration under CRS of meity (१७७ 
Other Certifications available UL,CE 


२. सदर खरेदी करतांना शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: 
भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 

३. प्रस्तुत संगणक (All in one) व प्रिंटर्सचे विनिर्देशा (Specifications) माहिती व तंत्रज्ञान 
महामंडळाकडून प्रमाणित करून घेण्यात आले आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीवाय-२०२३/प्र.क्र.२७/२३/३३ 


४. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-२, २०१५-निवडणूका, १०२-निवडणूक अधिकारी, 
(00) (०१)निवडणूक अधिकारी (२०१५००१२), १७-संगणक खर्च” या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, भाग-१, उपविभाग-२, अनुक्रमांक-२७-अ, नियम क्रमांक-७६ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निगमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१०१७४३०७२००७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 
Date: 2023.02.10 17:47:44 +05'30' 


(म.रा. पारकर) 
उप सचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 

१. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई/तवांद्रे 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवड नस्ती/का.क्र.३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


